सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ३४ ] 
८ 


J 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१ 


1 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २१७७ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२२०२ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


अपर जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 

वाचा : - १. मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये 
आदेश . 


२. मा . पोलीस अधिक्षक , औरंगाबाद ग्रामिण यांचे पत्र जावक क्रमांक 
जिवीशा / औ / का व सू- / २०२२-३६८६ , दिनांक ०६/०७/२०२२ . 

आदेश 


क्र . २०२२ / गृहशाखा / दंडवि -१ / कावी -६०३ : - ज्याअर्थी , माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यामधील 
नगर पालीका , जिल्हा परिषद , पंचायत समिती यांच्या निवडणूका संबंधाने 
वॉर्ड रचना , गण / प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम चालू असून राजकीय 
पक्ष संघटना आपल्या सोयीनुसार वॉर्ड , गण व प्रभाग तयार व्हाव्यात 
याबाबत आग्रही असून कार्यकर्त्यांच्या बैठका , मेळावे इ . कार्यक्रम घेण्यात 
येत असून त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


तसेच दिनांक १०/०७/२०२२ रोजी बकरी ईद व आषाढी एकादशी हे 
सण साजरे होणार आहेत त्या अनुषंगाने औरंगाबाद जिल्ह्यात कोणताही 
अनुचित प्रकार व घटना घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

औ . भाग १-३४ 


२१७७ 


[ पृष्ठे - २८ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ५५ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ५६ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


करीता औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे , यासाठी जमाबंदी व शस्त्रबंदी बाबत 
मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) प्रमाणे बंदी 
आदेश दिनांक ०८/०७/२०२२ चे ०.०० वाजे पासून दिनांक २२/०७/२०२२ 
रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचा निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


त्याअर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ग्रामीण भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मी , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामीण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , रिव्हॉल्व्हर , सुरे , काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 


२. कोणताही क्षार , द्रव्य पदार्थ , दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


२१७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळाकरुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपणही करणार नाही . 


६. अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्तेस धक्का 
पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करु नये.सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये . त्यांचे 
प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच आणखी 


असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत 
पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास 
व निदर्शने , धरणे , मोर्चा , मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश 
देत आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीपावेतो दि . ८/७/२०२२ 
चे ००.०० वाजे पासून दि . २२/०७/२०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहतील . 


हा आदेश दिनांक ०७/०७/२०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 

औरंगाबाद , ७ जुलै , २०२२ 


मंदार वैद्य , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


, 


२ 


भाग १ - पुरवणी 


अपर जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 

वाचा : - १. मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये 
आदेश . 


२. मा . पोलीस अधिक्षक , औरंगाबाद ग्रामिण यांचे पत्र जावक क्रमांक 
जिवीशा / औ / का व सू- / २०२२-३७९ ० , दिनांक २०/०७/२०२२ . 

आदेश 

क्र . २०२२ / गृहशाखा / दंडवि -१ / कावी -६५० : - ज्याअर्थी , माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात 
दिनांक २१/०७/२०२२ रोजी पासून १० वी व १२ वी पुरवणी परिक्षा सुरु होत 
असुन तसेच दिनांक २ ९ / ०७ / २०२२ रोजी पासून श्रावण महिना प्रारंभ होत 
आहे तसेच दिनांक ०४/०८/२०२२ रोजी ग्रामपंचायत निवडणूक होणार 
आहे . 


करीता औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे , यासाठी जमाबंदी व शस्त्रबंदी बाबत 
मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) प्रमाणे बंदी 
ओदश दिनांक २३/०७/२०२२ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक ०६/०८/२०२२ 
रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचा निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


त्याअर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ग्रामीण भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मी , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामीण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , रिव्हॉल्व्हर , सुरे , काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 


२. कोणताही क्षार , द्रव्य पदार्थ , दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळाकरुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपणही करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

६. अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्तेस धक्का 
पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
भाषणे करु नये.सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये . त्यांचे 
प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच आणखी 
असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत 
पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास 
व निदर्शने , धरणे , मोर्चा , मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश 
देत आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक , मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीपावेतो दि . २३/७/२०२२ 
चे ००.०० वाजे पासून दि . ०६/०८/२०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहतील . 


हा आदेश दिनांक २२/०७/२०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 

औरंगाबाद , २२ जुलै , २०२२ 


मंदार वैद्य , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


3 


अपर जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 
वाचा : - १. मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये 
आदेश . 

२. मा . पोलीस अधिक्षक , औरंगाबाद ग्रामिण यांचे पत्र जावक क्रमांक 
जिवीशा / औ / का व सू- / २०२२- , दिनांक ०३/०८/२०२२ . 

आदेश 


क्र .२०२२ / गृहशाखा / दंडवि -१ / कावी -६ ९ १ : - ज्याअर्थी , माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात 
दिनांक २१/०७/२०२२ रोजी पासून १० वी व १२ वी पुरवणी परिक्षा सुरु होत 
आहे . तसेच दिनांक २ ९ / ०७ / २०२२ रोजी पासून श्रावण सुरु असल्याने या 
महिन्यात प्रत्येत शनिवार खुल्दाबाद भद्रा मारोती व सोमवार वेरुळ येथे 
घृष्णेश्वर मंदीर येथे मोठ्या प्रमाणात हिंदु भविकांची गर्दी होत असते तसेच 
दिनांक ० ९ / ०८ / २०२२ रोजी मुस्लीम बांधवांचा मोहरम सण साजरा होणार 
आहे . दिनांक १ ९ / ०८ / २०२२ रोजी दहीहंडी हा सण साजरा होणार आहे . 


करीता औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे , यासाठी जमाबंदी व शस्त्रबंदी बाबत 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) प्रमाणे 
बंदी ओदश दिनांक ०७/०८/२०२२ चे ००.०० वाजे पासून दि . २१/०८/२०२२ 
रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचा निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


२१७ ९ 


त्याअर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ग्रामीण भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मी , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामीण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 

१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , रिव्हॉल्व्हर , सुरे , काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 

२. कोणताही क्षार , द्रव्य पदार्थ , दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळाकरुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपणही करणार नाही . 


६. अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्तेस धक्का 
पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये . त्यांचे 
प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच आणखी 
असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत 
पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास 
व निदर्शने , धरणे , मोर्चा , मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश 
देत आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीपावेतो दि . ७/०८/२०२२ 
चे ००.०० वाजे पासून दि . २१/०८/२०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहतील . 

हा आदेश दिनांक ०५/०८/२०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 

औरंगाबाद , २१ ऑगस्ट , २०२२ 


. 


मंदार वैद्य , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


२१८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


४ 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 
वाचा : - पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे पत्र क्रं जिवीशा / बंदी आदेश / 
४११२/२०२२ उस्मानाबाद दिनांक २८/०६/२०२२ . 


विषय : - महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) 
खाली जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश निर्गमित होणे बाबत 


आदेश 

क्र . २०२२ / एमएजी -३ / कावी- ६६ ९ . - ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे पत्र दि . २८/०६/२०२२ नुसार उस्मानाबाद जिह्यात 
खालील प्रमाणे सण / उत्सव व कार्यक्रम व विविध पक्ष संघटना यांचे वतीने 
त्यांचे मागणी संदर्भात धरणे , मोर्चे , बंद , संप इत्यादी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम आयोजित आहेत . सध्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण 
झाल्यामुळे विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी , कार्येकर्ते , नेते यांचेत आरोप 
प्रत्यारोप सुरु आहेत , त्यावरुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . प्रेषित याचे विषयी आक्षेपार्ह वक्त्व्य केलेच्या 
निषेधार्थ विविध मुस्लीम संघटनांच्या वतीने आंदोलनात्क कार्यक्रम होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . आषाढीवारी यात्रा पंढरपूर निमीत्त विविध 
संतांच्या पालख्या , पायी , दिंड्या मोठ्या प्रमाणत उस्मानाबाद जिल्ह्यातून 
श्रीक्षेत्र पंढरपूर कडे मार्गस्थ होतात . दिनांक १०/०७/२०२२ रोजी बकरी ईद 
( चंद्र दर्शनावर अवलंबून एक दिवस पुढे मागे ) साजरी होणार आहे . दिनांक 
१३/०७/२०२२ रोजी गुरुपौर्णिमा सण साजरे होणार आहे . उस्मानाबाद 
जिल्ह्यात ग्रामिण / शहरी भागात विविध ठिकाणी यात्रा / जना / उरुस लहान 
मोठ्या स्वरुपात साजरे होणार आहे . तसेच मराठा आरक्षण , ओबीसी 
राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी तसेच विविध पक्ष / संघटना 
शेतकरी यांचे वतीने त्यांचे विविध मागण्यासाठी धरणे , मोर्चे , उपोषण , 
आत्मदहन , निर्देशने व रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारचे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तरी वरील प्रमाणे संपन्न 
होणारे धार्मिक सण / उत्सव व आंदोलनात्मक कार्यक्रम उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
शांततेत पार पाडण्याकरिता तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी 
दिनांक २ ९ / ०६ / २०२२ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक १३/०७/२०२२ रोजी 
२४.०० वाजे पावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१ ९९ १ चे कलम ३१ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपुर्ण 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात जारी होणस विनंती केली आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , 
मी , कौस्तुभ दिवेगावकर , जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद , या आदेशाद्वारे 
असे निर्देश देत आहे की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या 
व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीस कायदा व सुव्यवस्थेचे दृष्टीकोनातून उस्मानाबाद 
जिल्ह्यात दिनांक २ ९ / ०६ / २०२२ रोजीचे ००.०१ पासून ते दि . १३/०७/२०२२ 
रोजीचे २४.०० वा . पावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जमाव व शस्त्रबंदी प्रमाणे खालील 
बाबी करण्यात मनाई करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे अहवालावरुन 
जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागु करण्याची माझी खात्री झालेली आहे . 


१. शस्त्र , सोटे , काठी , तलवार , बंदूक जवळ बाळगणार नाहीत . 
२. लाठ्या , काठ्या , शारिरीक इजा होण्यास कारणीभुत ठरतील 
सहज येतील , अशा वस्तु बाळगणार नाहीत . 

३. कोणतेही दाहक पदार्थ , किंवा स्फोटके जवळ बाळगणार नाहीत . 

४. दगड किंवा इतर क्षेत्रपणास्त्रे किंवा फोडवयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधे गोळे करुन ठेवणार नाहीत किंवा बाळगणार नाहीत 
तयार करणार नाहीत . 


५. आवेशी भाषणे , अंगविक्षेपण , विडंबनात्मक नकला करणार नाही 
सभ्यता , नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा 
फलक किंवा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत . 


६. जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे किंवा कोणतीही 
कृती जे देशाच्या संविधानातील मुल्यांच्या विरुध्द असेल किंवा देशाच्या मान 
व सार्वभौमत्व यांना इजा पोहचवणारी असेल किंवा सार्वजनिक सुरक्षा 
आणि सामाजिक सलोखा यांना हानी पोहचवणारी असेल आणि जाहिरपणे 
प्रक्षोभक भाषण व असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 


७. व्यक्तींच्या किंवा शवांच्या किंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्याच्या 
प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


८. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही 
जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येता येणार नाही किंवा मिरवणुक / मोर्चा 
काढता येणार नाही . 


हा आदेश आज दिनांक २८/०६/२०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
दिले . 


उस्मानाबाद , दि . २८/०६/२०२२ 


कौस्तुभ दिवेगावकर , ( भा.प्र.से ) 
जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


५ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 

वाचा : - पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे पत्र क्रं जिवीशा / बंदी आदेश / 
४ ९ २५ / २०२२ उस्मानाबाद दिनांक २ ९ / ०७ / २०२२ . 


विषय : - महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) 
खाली जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश निर्गमित होणे बाबत 


आदेश 

क्र . २०२२ / एमएजी- ३ / कावी ९ ० ९ . ज्याअर्थी , मा . पोलीस अधिक्षक 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे पत्र दि . २ ९ / ०७ / २०२२ नुसार उस्मानाबाद जिह्यात 
खालील प्रमाणे सण / उत्सव व कार्यक्रम व विविध पक्ष संघटना यांचे वतीने 
त्यांचे मागणी संदर्भात धरणे , मोर्चे , बंद , संप इत्यादी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम आयोजित आहेत . दिनांक २८/०७/२०२२ रोजी पासून श्रावण मास 
आरंभ होत आहे . श्रावण महिन्यात शिवमंदीरामध्ये दर्शनाकरिता भविकांची 
गर्दी होत असते . विशेषतः श्रावण महिन्यातील प्रत्येक सोमवारी मोठ्या 
प्रमाणात भाविकांची गर्दी होत असते . दिनांक ३१/०७/२०२२ ते दिनांक ० ९ / 
०८ / २०२२ या कालावधीत मोहरम हा सण संपन्न होणार आहे . मोहरम 
निमित्त डोले , पंजे , सवारी इ . स्थापना करून मिरवणूकीने विसर्जन करण्यात 
येते . दिनांक ०१/०८/२०२२ रोजी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती 
उत्सव साजरे होणार आहे . दिनांक ०२/०८/२०२२ रोजी नागपंचमी हा सण 
साजरा होणार आहे . दिनांक ११/०८/२०२२ रोजी नारळी पौर्णिमा व रक्षाबंधन 
हे सण साजरे होणार आहे . दिनांक १५/०८/२०२२ रोजी स्वातंत्र्य दिन 
साजरा होणार आहे . उस्मानाबाद जिल्ह्यात ग्रामिण / शहरी भागात विविध 
ठिकाणी यात्रा / जत्रा / उरुस लहान मोठ्या स्वरुपात साजरे होणार आहे . 
तसेच मराठा आरक्षण , ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी 
तसेच विविध पक्ष / संघटना शेतकरी यांचे वतीने त्यांचे विविध मागण्यासाठी 
धरणे , मोर्चे , उपोषण , आत्मदहन , निर्देशने व रास्तारोको इत्यादी सर्व 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
तरी वरील प्रमाणे संपन्न होणारे धार्मिक सण / उत्सव व आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम उस्मानाबाद जिल्ह्यात शांततेत पार पाडण्याकरिता तसेच कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दिनांक ०१/०८/२०२२ रोजीचे ००.०१ 
पासून ते दिनांक १५/०८/२०२२ रोजी २४.०० वाजे पावेतो ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९९ १ चे कलम ३१ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपुर्ण उस्मानाबाद जिल्ह्यात जारी होणेस 
विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे अहवालावरुन 
जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागु करण्याची माझी खात्री झालेली आहे . 


२१८१ 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , 
मी , शिवकुमार स्वामी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद , या आदेशाद्वारे 
असे निर्देश देत आहे की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या 
व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीस कायदा व सुव्यवस्थेचे दृष्टीकोनातून उस्मानाबाद 
जिल्ह्यात दिनांक ०१/०८/२०२२ रोजीचे ००.०१ पासून ते दि . १५/०८/२०२२ 
रोजीचे २४.०० वा . पावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जमाव व शस्त्रबंदी प्रमाणे खालील 
बाबी करण्यात मनाई करण्यात येत आहे . 


१. शस्त्र , सोटे , काठी , तलवार , बंदूक जवळ बाळगणार नाहीत . 
२. लाठ्या , काठ्या , शारिरीक इजा होण्यास कारणीभुत ठरतील 
सहज येतील , अशा वस्तु बाळगणार नाहीत . 

३. कोणतेही दाहक पदार्थ , किंवा स्फोटके जवळ बाळगणार नाहीत . 

४. दगड किंवा इतर क्षेत्रपणास्त्रे किंवा फोडवयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधे गोळे करुन ठेवणारे नाहीत किंवा बाळगणार नाहीत 
तयार करणार नाहीत . 


५. आवेशी भाषणे , अंगविक्षेपण , विडंबनात्मक नकला करणार नाही 
सभ्यता , नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा 
फलक किंवा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत . 


६. जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे किंवा कोणतीही 
कृती जे देशाच्या संविधानातील मुल्यांच्या विरुध्द असेल किंवा देशाच्या मान 
व सार्वभौमत्व यांना इजा पोहचवणारी असेल किंवा सार्वजनिक सुरक्षा 
आणि सामाजिक सलोखा यांना हानी पोहचवणारी असेल आणि जाहिरपणे 
प्रक्षोभक भाषण व असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 


७. व्यक्तींच्या किंवा शवांच्या किंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्याच्या 
प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


८. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही 
जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येता येणार नाही किंवा मिरवणुक / मोर्चा 
काढता येणार नाही . 


हा आदेश आज दिनांक २ ९ / ०७ / २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
दिले . 

( मा . जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेवरुन ) 
उस्मानाबाद , दि . २ ९ / ०७ / २०२२ 


शिवकुमार स्वामी , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 


२१८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


६ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर यांजकडून 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 

क्र . २०२१ / भूसंपादन / सिआर- ८३ / २००८ दिनांक २८.७.२०२२ ज्याअर्थी 
भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ज्याच्या कलम ३ 
खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण / ११ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे ही अधिसुचीत 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हयातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


भाग १ - पुरवणी 

त्याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी 
अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
२०१४ यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची -१ 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : देवगाव खवने तालूका : मंठा जिल्हा : जालना 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा आवश्यक असलेले 

गट क्रमांक 

अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 


o 
si 
si 


१ . 


२ . 


३ . 


२४ ९ 

२५० 


२५६ 

एकूण 


०.६३ 

०.२१ 

०.३५ 


१.१ ९ 


अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 

मौजे देवगाव खवने तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील गट क्रमांक 
२४ ९ , २५० , व २५६ मधील एकूण क्षेत्र ०१ हे . १ ९ आर जमीन पाझर तलाव 
क्रमांक ०८ करीता भूसंपादन करणे . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे देवगाव खवने तालूका मंठा जिल्हा जालना 
येथील पाझर तलाव क्रमांक ०८ करीता भूसंपादन 

अनुसूची -३ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दूर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची -०५ 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दूर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत 
नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश क्रमांक निरंक 


उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांचे 
कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी परतूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


७ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर यांजकडून 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 


जा.क्र .२०२२ / भूसंपादन / सिआर -५६ / २००७ दिनांक २८.७.२०२२ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ज्याच्या 
कलम ३ खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे 
असे ही अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
२०१४ यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . 


२१८३ 

त्याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी 
अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची -१ 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : खोराडसावंगी तालूका : मंठा जिल्हा : जालना 

अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा 

गट क्रमांक 

५८/७ 

एकूण 


१ . 


आवश्यक असलेले 

अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 


०.८० 

०.८० 


अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 


मौजे खोराडसावंगी तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील गट क्रमांक 
५८/७ मधील एकूण क्षेत्र ० हे . ८० आर जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०५ 
करीता भूसंपादन करणे . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे खोराडसावंगी तालूका मंठा जिल्हा जालना 
येथील पाझर तलाव क्रमांक ०५ करीता भूसंपादन 

अनुसूची -३ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 
सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 
अनुसूची -०५ 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दुर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 
आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत नाही . 
ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश क्रमांक निरंक 


उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांचे 
कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी परतूर . 


२१८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


८ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर यांजकडून 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 


जा.क्र .२०२२ / भूसंपादन / सिआर -५६ / २००७ दिनांक २८.७.२०२२ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ज्याच्या 
कलम ३ खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे 
असे ही अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


भाग १ - पुरवणी 

त्याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी 
अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
२०१४ यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची -१ 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : कोकरसा तालूका : मंठा जिल्हा : जालना 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा आवश्यक असलेले 
गट क्रमांक अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 

१.०० 


१ . 


ب بد بید 


२ . 


३ . 


२७६ 

५५ 


५६ 


एकूण 


१.०० 

३.०० 


५.०० 


अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 

मौजे कोकरसा तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील गट क्रमांक 
२७६ , ५५ , ५६ मधील एकूण क्षेत्र ५ हे .०० आर जमीन पाझर तलाव क्रमांक 
०४ करीता भूसंपादन करणे . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन  ः मौजे कोकरसा तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील 
पाझर तलाव क्रमांक ०४ करीता भूसंपादन 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 
अनुसूची -०५ 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान ऊंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दुर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत 
नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
तो आदेश क्रमांक निरंक 


उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांचे 
कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी परतूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


९ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर यांजकडून 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ 

( १ ) खालील अधिसुचना : 
जा.क्र .२०२२ / भूसंपादन / सिआर -१३५ / २००८ दिनांक २६.७.२०२२ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
ज्याच्या कलम ३ खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर 
करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात 
यापुढे असे ही अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक 
आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतूदीन्वये 
याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा 
करण्यात आला आहे . 


त्याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी 
अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची -१ 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : तळतोंडी तालूका मंठा जिल्हा : जालना 

अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा 
गट क्रमांक 

आवश्यक असलेले 
अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 

१.५० 


१ . 


ب بد بید 


२ . 


३ . 


१ ९ ५ 

१ ९ ५ 

१ ९ ५ 


२१८५ 


एकूण 


१.५० 

१.९ ० 

४.९ ० 


अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 

मौजे तळतोंडी तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील गट क्रमांक १ ९ ५ 
मधील एकूण क्षेत्र ४ हे.९ ० आर जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०५ करीता 
भूसंपादन करणे . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे तळतोंडी तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील 
पाझर तलाव क्रमांक ०५ करीता भूसंपादन 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 
अनुसूची -०५ 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दुर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 
आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत नाही . 
ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
तो आदेश क्रमांक निरंक 


उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांचे 
कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी परतूर . 


२१८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१० 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर यांजकडून 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 

जा.क्र .२०२१ / भूसंपादन / सिआर - ९ ३ / २००८ दिनांक २.५.२०२१ ज्याअर्थी 
भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ज्याच्या कलम ३ 
खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण / ११ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे ही अधिसुचीत 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हयातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


भाग १ - पुरवणी 

त्याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी 
अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
२०१४ यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची -१ 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव खोराडसावंगी तालूका : मंठा जिल्हा : जालना 

अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा 

आवश्यक असलेले 

गट क्रमांक 

अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 

२८ 


१ . 

२ 

३ . 


२८ 

५१ / अ 

एकूण 


१.५० 

१.८० 

०.८० 

४.१० 


अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 

मौजे खोराडसावंगी तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील गट 
क्रमांक २८ व ५१ / अ मधील एकूण क्षेत्र ०४ हे १० आर जमीन पाझर तलाव 
क्रमांक ०६ करीता भूसंपादन करणे . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे खोराड सावंगी तालूका मंठा जिल्हा जालना 
येथील पाझर तलाव क्रमांक ०६ करीता भूसंपादन 

अनुसूची -३ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 
सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दूर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून 
त्यास शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण 
बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 
अनुसूची -०५ 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दुर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत 
नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश क्रमांक निरंक 


उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांचे 
कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी परतूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


११ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर यांजकडून 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 

क्र . २०२२ / भूसंपादन / सिआर -१२० / २००८ दिनांक ९ .५.२०२२ ज्याअर्थी 
भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ज्याच्या कलम ३ 
खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण / ११ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे ही अधिसुचीत 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हयातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
२०१४ यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . 


याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी 
अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची -१ 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव बाबूलतारा तालूका : परतूर जिल्हा : जालना 

अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा 

आवश्यक असलेले 
अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 

गट क्रमांक 


१ . 

२ 


११ ९ 


२१८७ 


१२३ 

एकूण 


१.१४ 

०.२० 

१.३४ 


अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 

मौजे बाबूलतारा तालूका परतूर जिल्हा जालना येथील गट क्रमांक 
११ ९ व १२३ मधील एकूण क्षेत्र ०१ हे ३४ आर जमीन पाझर तलाव क्रमांक 
०२ करीता भूसंपादन करणे . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे बाबूलतारा तालूका परतूर जिल्हा जालना 
येथील पाझर तलाव क्रमांक ०२ करीता भूसंपादन 

अनुसूची -३ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दूर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 
अनुसूची -०५ 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान ऊंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दुर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत 
नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश क्रमांक निरंक 


उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांचे 
कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी परतूर . 


२१८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१२ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर यांजकडून 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 

जा.क्र .२०२२ / भूसंपादन / सिआर- दिनांक २ ९ .७.२०२२ ज्याअर्थी भूमीसंपादन 
पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ज्याच्या कलम ३ खंड ई व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण / ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे ही अधिसुचीत 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हयातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


भाग १ - पुरवणी 

याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी 
अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
२०१४ यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची -१ 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव हेलस तालूक मंठा जिल्हा : जालना 

अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा 

आवश्यक असलेले 

गट क्रमांक 

अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 


१ . 

२ . 


२ ९ २ 

२ ९ २ 


एकूण 


०.२७ 

०.६८ 

०.९ ५ 


अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 

मौजे हेलस तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील गट क्रमांक २ ९ २ 
मधील एकूण क्षेत्र ० हे.९ ५ आर जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०७ करीता 
भूसंपादन करणे . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे हेलस तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील 
पाझर तलाव क्रमांक ०७ करीता भूसंपादन 

अनुसूची -३ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दूर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 
अनुसूची -०५ 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान ऊंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दुर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत 
नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश क्रमांक निरंक 


उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांचे 
कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी परतूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१३ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर यांजकडून 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 

जा.क्र .२०२२ / भूसंपादन / सिआर -७८ / २००७ 


दिनांक २६.७.२०२२ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ज्याच्या 
कलम ३ खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे 
असे ही अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार त्याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे 
विहीत केल्या प्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार 
असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


२१८ ९ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची -१ 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव पांगरी बू ( वायाळपांगरी ) तालूक : मंठा जिल्हा : जालना 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा आवश्यक असलेले 

गट क्रमांक 

अंदाजीत क्षेत्र हे आर 


१ . 

२ . 

३ . 

४ . 

५ 


२०३ 

२०४ 

२०६ 

२०७ 

२१० 

एकूण 


०.०६ 

०.६६ 

१.२२ 

०.५७ 

०.०६ 


२.५७ 


अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 


मौजे पांगरी बू ( वायाळ पांगरी ) तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील 
गट क्रमांक २०३,२०४,२०६ , २०७ , २१० मधील एकूण क्षेत्र ०२ हे .५७ आरजमीन 
पाझर तलाव क्रमांक ० ९ करीता भूसंपादन करणे . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पांगरी बू ( वायाळ पांगरी ) तालूका मंठा 
जिल्हा जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ० ९ करीता भूसंपादन 

अनुसूची -३ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 

: 

सामाजिक परिणाम निर्धारण नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 
IT भूसंपादन करणे . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे हेलस तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील 
पाझर तलाव क्रमांक ०७ करीता भूसंपादन 

अनुसूची -०५ 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दुर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 
आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत नाही . 
ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश क्रमांक निरंक 


उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना यांचे 
कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी परतूर . 


२१ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१४ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना , यांजकडून 
अधिसुचना 


कलम ११ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भु . सं . / सम -२ / 
प्र.क्र . - ५५ / २०२२ दिनांक १६.०६.२०२२ 
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक सिआर / १८ / २०२२ मौ . पाथ्रुड पा.त. ०१ ता . 
जि . जालना 


क्रमांक भुसंपादन / सिआर / ३२ / २०२२- ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना कारतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वनविभाग 
अधिसुचना क्र . एमआयएस- ११ / २०१४ / सी.आर .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( या पुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसुचना " असा केला आहे ) द्वारे , 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( या पुढे याला 
सदरहून अधिसूचना संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनीक प्रयोजनार्था जमीन 
संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) 
नुसार ) जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत 
या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास 
शासनाच्या वतीने समुचीत शसान म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने 
समुचीत शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी अनुसूची ०१ 
मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापढे त्यांचा उल्लेख उक्त भुमी असा करण्यात 
येईल ) अनुसूची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक 
आहे किंवा आवश्यक असल्यास संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त 
सार्वजनीक प्रयोजन असा करण्यात येईल ) याबाबत जिल्हाधिकारी जालना 
यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ 
पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन 
करण्यात येते . असे अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 

आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादीत करतांना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची ०४ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या भूमी संपादन कयद्याचे कलम ४३ पोट कलम ( १ ) 
नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुदकेले आहे . ( प्रशाकाची नियुक्ती 
आवश्यक असल्यास अनुसूची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे ) 

त्याअर्थी सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या 
भागाचा कोणाही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही 
बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमांच्या 
अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतू आणखी असे कि कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


भाग १ - पुरवणी 

पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमिसंपादन पुर्नवसन 
व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


- 


आणि म्हणून त्याअर्थी समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची १ 

तालुका : जालना 


भूमीच वर्णन 
गाव : पाथ्रुड 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

२७ ९ 

१.८२ 

२८१ 

०.५४ 

२.३६ 

एकुण क्षेत्र 
संपादनाचे प्रयोजन : - मौ . पाथ्रुड येथील जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०१ 
च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 


१ . 


२ . 


जिल्हा : जालना 


गट क्रमांक 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - मौ . पाथ्रुड येथील जमीन 
पाझर तलाव क्रमांक ०१ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 
प्रकल्पाचे नाव : - पाथ्रुड पाझर तलाव ०१ 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - पाथ्रुड तलाव क्र . ०१ च्या बुडीत क्षेत्रच्या 
कामाकरिता . 


सामाजिक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याच्या 
पाण्याची सोय होते . 


अनुसूची ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक 

अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 
१३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम २ व प्रकरण ३ मधील 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 
अनुसूची ५ 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

१. ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियक्ती करण्यात आली आहे त्याच 
पदनाम : - आवश्कयता नाही . सबब माहिती निरंक . 
२. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

३. प्रशासकीची नियक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : 
निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 

दिनांक : - २ ९ .०६.२०२२ 
ठिकाण : जालना 


डॉ . संदिपान सानप 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी जालना . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१५ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना , यांजकडून 
अधिसुचना 


कलम ११ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भु . सं . / सम -२ / 
प्र.क्र . - ५६ / २०२२ दिनांक १६.०६.२०२२ 
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक सिआर / १८ / २०२२ मौ . साळेगांव नेर पा.त. ०२ 
ता . जि . जालना 

क्रमांक भुसंपादन / सिआर / ३१ / २०२२ - ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना कारतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वनविभाग 
अधिसुचना क्र . एमआयएस- ११ / २०१४ / सी.आर .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( या पुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसुचना " असा केला आहे ) द्वारे , 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( या पुढे याला 
सदरहून अधिसूचना संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनीक प्रयोजनार्था जमीन 
संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) 
नुसार ) जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत 
या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास 
शासनाच्या वतीने समुचीत शसान म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने 
समुचीत शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी अनुसूची ०१ 
मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापढे त्यांचा उल्लेख उक्त भुमी असा करण्यात 
येईल ) अनुसूची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक 
आहे किंवा आवश्यक असल्यास संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त 
सार्वजनीक प्रयोजन असा करण्यात येईल ) याबाबत जिल्हाधिकारी जालना 
यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ 
पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन 
करण्यात येते . असे अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 

आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादीत करतांना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची ०४ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या भूमी संपादन कयद्याचे कलम ४३ पोट कलम ( १ ) 
नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुदकेले आहे . ( प्रशाकाची नियुक्ती 
आवश्यक असल्यास अनुसूची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे ) 

त्याअर्थी सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या 
भागाचा कोणाही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही 
बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमांच्या 
अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतू आणखी असे कि कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमिसंपादन पुर्नवसन 


२१ ९ १ 

व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 
अनुसूची १ 

तालुका : जालना 


भूमीच वर्णन 
गाव : साळेगाव नेर 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


गट क्रमांक 


९ ३ 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

०.१० 


०.६५ 


०.०७ 


९ २ 

९ ० 

एकुण क्षेत्र 

संपादनाचे प्रयोजन : - मौ . साळेगांव नेर येथील जमीन पाझर तलाव 
क्रमांक ०२ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - मौ . साळेगांव नेर येथील 
जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०२ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 
प्रकल्पाचे नाव : - साळेगांव नेर पाझर तलाव ०२ 


०.३७ 

१.१ ९ 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - साळेगांव नेर तलाव क्र . ०२ च्या बुडीत 
क्षेत्रच्या कामाकरिता . 


सामाजिक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याच्या 
पाण्याची सोय होते . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक 

अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 
१३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम २ व प्रकरण ३ मधील 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 
अनुसूची -५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

१. ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियक्ती करण्यात आली आहे त्याच 
पदनाम : - आवश्कयता नाही . सबब माहिती निरंक . 
२. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

३. प्रशासकीची नियक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : 

निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 

ठिकाण : जालना , दिनांक : - २ ९ .०६.२०२२ 


डॉ . संदिपान सानप 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना . 


२१ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१६ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना , यांजकडून 
अधिसुचना 


कलम ११ 


भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 


मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भु . सं . / सम -२ / 
प्र.क्र . - ४३ / २०२२ दिनांक १३.०६.२०२२ 


भुसंपादन प्रकरण क्रमांक सिआर / १८ / २०२२ मौ . साळेगांव नेर पा.त. 
०१ ता . जि . 
जालना 


क्रमांक भुसंपादन / सिआर / १८ / २०२२ .- ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना कारतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वनविभाग 
अधिसुचना क्र . एमआयएस- ११ / २०१४ / सी.आर .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( या पुढे जिचा उल्लेख ” उक्त अधिसुचना " असा केला आहे ) द्वारे , 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( या पुढे याला 
सदरहून अधिसूचना संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनीक प्रयोजनार्था जमीन 
संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) 
नुसार ) जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत 
या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास 
शासनाच्या वतीने समुचीत शसान म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी 
अनुसूची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापढे त्यांचा उल्लेख उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल ) अनुसूची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्यास संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनीक प्रयोजन असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी जालना यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे 
सदरहू कायद्याच्या कलम ११ पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते . असे अधिसुचित करणे आवश्यक 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादीत करतांना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची ०४ मध्ये नमुद केले आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

आणि ज्याअर्थी , या भूमी संपादन कयद्याचे कलम ४३ पोट कलम ( १ ) 
नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुदकेले आहे . ( प्रशाकाची नियुक्ती 
आवश्यक असल्यास अनुसूची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे ) 


त्याअर्थी सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या 
भागाचा कोणाही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही 
बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमांच्या 
अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे कि कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमिसंपादन पुर्नवसन 
व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 


भूमीच वर्णन 
गाव : साळेगाव नेर 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


४ . 


५ . 


अनुसूची -१ 

तालुका : जालना 


गट क्रमांक 


८३ 

८५ 

८५ 

८५ 


८४ 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 

१.८४ 


०.११ 


०.३१ 

२.३० 


एकुण क्षेत्र 

संपादनाचे प्रयोजन : - मौ . साळेगाव नेर येथील जमीन पाझर तलाव 
क्रमांक ०१ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची २ 

- 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - मौ . साळेगांव नेर येथील 
जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०१ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 
प्रकल्पाचे नाव : - साळेगांव नेर पाझर तलाव ०१ 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - साळेगांव नेर च्या बुडीत क्षेत्रच्या कामाकरिता 
सामाजिक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याच्या 
पाण्याची सोय होते . 


अनुसूची ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 
१३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम २ व प्रकरण ३ मधील 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

१. ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियक्ती करण्यात आली आहे त्याच 
पदनाम : - आवश्कयता नाही . सबब माहिती निरंक . 

२. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

३. प्रशासकीची नियक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : 

निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 

दिनांक : - २ ९ .०६.२०२२ 

ठिकाण : जालना 


डॉ . संदिपान सानप 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी जालना . 


१७ 


२१ ९ ३ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना , यांजकडून 

अधिसुचना 


कलम ११ 


भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 


मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भु . सं . / सम -२ / 
प्र.क्र . - ५४/२०२२ दिनांक १६.०६.२०२२ 


भुसंपादन प्रकरण क्रमांक सिआर / ३५ / २०२२ मौ . शंभुसावरगांव पा.त. 
०४ ता . जि . 
जालना 


क्रमांक भुसंपादन / सिआर / ३५ / २०२२- ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना कारतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वनविभाग 
अधिसुचना क्र . एमआयएस- ११ / २०१४ / सी.आर .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( या पुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसुचना " असा केला आहे ) द्वारे , 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( या पुढे याला 
सदरहून अधिसूचना संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनीक प्रयोजनार्था जमीन 
संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) 
नुसार ) जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत 
या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास 
शासनाच्या वतीने समुचीत शसान म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना 
शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . 
त्याअर्थी अनुसूची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापढे त्यांचा उल्लेख 
उक्त भुमी असा करण्यात येईल ) अनुसूची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्यास संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनीक प्रयोजन असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी जालना यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे 
सदरहू कायद्याच्या कलम ११ पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते . असे अधिसुचित करणे आवश्यक 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 


२१ ९ ४ 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची ०४ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भूमी संपादन कयद्याचे कलम ४३ पोट 
कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुदकेले आहे . 
( प्रशाकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची ०५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 
संपादनाचे प्रयोजन : - मौ . शंभु सावरगांव येथील जमीन पाझर तलाव 
क्रमांक ०४ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 


त्याअर्थी सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार 
अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा 
जमिनीच्या भागाचा कोणाही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर 
कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमांच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे कि कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमिसंपादन पुर्नवसन 
व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी 
सदरहू कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 
अनुसूची १ 


भूमीच वर्णन 

गाव : शंभु सावरगाव तालुका : जालना 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 


३ . 


गट क्रमांक 


०७ 


०८ 


१३ 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

१.३० 


१.४० 


५.०० 


७.७० 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - मौ . शंभु सावरगांव येथील 
जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०४ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 
प्रकल्पाचे नाव : - शंभु सावरगांव पाझर तलाव ०४ 

: 

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - शंभुसावरगांवच्या बुडीत क्षेत्रच्या कामाकरिता 
सामाजिक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याच्या 
पाण्याची सोय होते . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक 

अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 
१३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम २ व प्रकरण ३ मधील 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

१. ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियक्ती करण्यात आली आहे त्याच 
पदनाम : - आवश्कयता नाही . सबब माहिती निरंक . 
२. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

३. प्रशासकीची नियक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : 
निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 

दिनांक : - २ ९ .०६.२०२२ 

ठिकाण : जालना 


डॉ . संदिपान सानप 
उपविभागीय अधिकारी तथा 

भुसंपादन अधिकारी जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१८ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना , यांजकडून 

अधिसुचना 


कलम ११ 


भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 


मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भु . सं . / सम -२ / 
प्र.क्र . ५३ / २०२२ दिनांक १६.०६.२०२२ 


भुसंपादन प्रकरण क्रमांक सिआर / ३० / २०२२ मौ . वरखेड पा.त. ०३ ता . 
जि . 

जालना 


- 

क्रमांक भुसंपादन / सिआर / ३० / २०२२.- ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना कारतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वनविभाग 
अधिसुचना क्र . एमआयएस- ११ / २०१४ / सी.आर .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( या पुढे जिचा उल्लेख ” उक्त अधिसुचना " असा केला आहे ) द्वारे , 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( या पुढे याला 
सदरहून अधिसूचना संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनीक प्रयोजनार्था जमीन 
संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) 
नुसार ) जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत 
या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास 
शासनाच्या वतीने समुचीत शसान म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने 
समुचीत शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी अनुसूची ०१ 
मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापढे त्यांचा उल्लेख उक्त भुमी असा करण्यात 
येईल ) अनुसूची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक 
आहे किंवा आवश्यक असल्यास संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त 
सार्वजनीक प्रयोजन असा करण्यात येईल ) याबाबत जिल्हाधिकारी जालना 
यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ 
पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन 
करण्यात येते . असे अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादीत करतांना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची ०४ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भूमी संपादन कयद्याचे कलम ४३ पोट कलम ( १ ) 
नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 


अनुसूची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुदकेले आहे . ( प्रशाकाची नियुक्ती 
आवश्यक असल्यास अनुसूची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे ) 


त्याअर्थी सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या 
भागाचा कोणाही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही 
बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमांच्या 
अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे कि कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमिसंपादन पुर्नवसन 
व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची -१ 

तालुका : जालना 


भूमीच वर्णन 
गाव : वरखेड 


अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


४ . 


५ . 

६ . 


७ . 


८ . 


गट क्रमांक 


१२० 


१२० 


१२० 


१२१ 


१२१ 


१२१ 


२१ ९ ५ 


१२१ 


१२१ 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

०.७६ 

०.६१ 

०.३८ 


०.१७ 


०.१७ 


०.१७ 


०.०५ 

०.०५ 

२.३६ 


संपादनाचे प्रयोजन : - मौ . वरखेडा येथील जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०३ 
च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 


२१ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची २ 

- 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - मौ . वरखेडा येथील जमीन 
पाझर तलाव क्रमांक ०३ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 

प्रकल्पाचे नाव : - वरखेडा पाझर तलाव ०३ 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - वरेखडा पाझर तलाव क्र . ०३ च्या बुडीत 
क्षेत्रच्या कामाकरिता . 


सामाजिक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याच्या 
पाण्याची सोय होते . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक 

अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 
१३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम २ व प्रकरण ३ मधील 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 


१. ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियक्ती करण्यात आली आहे त्याच 
पदनाम : - आवश्कयता नाही . सबब माहिती निरंक . 


२. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

३. प्रशासकीची नियक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : 
निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 


दिनांक : - २ ९ .०६.२०२२ 
ठिकाण : जालना 


डॉ . संदिपान सानप 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी जालना . 


भाग १ - पुरवणी 


१ ९ 

जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम १ ९ ) 

- 


मा . जिल्हाधिकारी , नांदेड यांची मान्यता क्र .२०२२ / आरबी / डेस्क- ३ / 
सिआर -८५ दि .११.०७.२०२२ 


जा.क्रं .२०२१ / उविअ / भूसं / सिआर -०५ ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा केला आहे . ) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक -०५ 
पान क्र .२१२ वर दिनांक फेब्रुवारी , १७-२३ , २०२२ व राजपत्र शुध्दीपत्रक 
अधिसूचना क्र .०८ पान क्रं.१७७८-१७७९ वर दिनांक जुन , १६ - २२ , २०२२ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग , भोकर विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकात - याने , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याआर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , नांदेड . यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


गावाचे नांवः मौ . ब्राम्हणवाडा तालुकाः नांदेड जिल्हाः नांदेड 

अ.क्र . 

क्षेत्र 

सोडुन देण्यात आलेले 
जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 
हे . आर . 


०१ 


०४ 


०५ 


०६ 

०७ 

०८ 

० ९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 


भूमापन क्रमांक 

किंवा गट नंबर 


४ ९ 

४८ 

४८ 

४७ 

४६ 

४६ 

४६ 

५ 


६ 


O 

७ 

४ 

१५१ 

९ ० 

८ ९ 

९ १ 


८८ 

८७ 

८७ 

८६ 

८६ 

७८ 

७८ 

एकूण 


( हे.आर. 

मध्ये ) 


०.४७ 


०.१६ 

०.०७ 

०.१४ 

0.09 

२४ 


०.१७ 

०.१५ 


.०१ 

०.३१ 

०.०४ 


०.४६ 

०.१४ 

०.०४ 


.२० 

०.४० 


०.१६ 

०.४८ 


०.०५ 


०.१० 


०.०६ 

३.९ १ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - भू.प्र . निळा ज- शंकरराव चव्हाण चौक ब्राम्हणवाडा 
आमदुरा - माळकौठा - कारेगांव फाटा - बेल्लूर फाटा- नायगाव ते राज्य सीमा 
रस्त्याची सुधारणा करणे बाबत . प्रजिमा ८३ कि.मी. ० / ०० ते ९ ३ / ७०० 
रस्त्याची सुधारणा करणे अंतर्गत ब्राम्हणवाडा बायपास व माळकौठा बायपास 
ता.जि. नांदेड . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - भू.प्र . निळा ज- शंकरराव चव्हाण चौक 
ब्राम्हणवाडा - आमदुरा - माळकौठा - कारेगांव फाटा - बेल्लूर फाटा- नायगाव ते 
राज्य सीमा रस्त्याची सुधारणा करणे बाबत . प्रजिमा ८३ कि.मी. ० / ०० ते 
९ ३ / ७०० रस्त्याची सुधारणा करणे अंतर्गत ब्राम्हणवाडा बायपास व माळकौठा 
बायपास ता.जि. नांदेड . 

समाजाला होणारे लाभ : - पायाभूत सुविधा / दळण वळण . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांवः मौ . ब्राम्हणवाडा तालुकाः नांदेड जिल्हाः नांदेड 

अनु क्र . 

भूमापन क्र . किंवा गट नं . क्षेत्र हेक्टर मध्ये 

लागु नाही - 


- 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

- लागु नाही - 


२१ ९ ७ 


टिपः- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 
दिनांक : - ११/०७/२०२२ 
ठिकाण : - नांदेड . 


२० 


स्वा / 

जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पा.त. ल . शि . का क्र . २ नांदेड यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना कलम -११ 

दिनांक : - १०/०८/२०२२ 

- 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचिता नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र .२०२१ / उपजि / भूसं / पात / लसिंकाक्रं .२ / मौ . बामणी / सिआर -१२ - 
ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन 
विभाग क्र.संकिर्ण १ ९ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या 
खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


J 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त 


२१ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 


पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी , आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , 
उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 

भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पातलसिका क्र . २ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


. 


gerg 
88 
8 
: 
১ 
 ঃ 
४ 
४ 
४ 
४ 
ल 
ल 
ल 
ल 
ले 
४ 
४ 


गावः मौ . बामणी 
अ.क्र . भूमापन क्र . किंव 


०१ 


०२ 


०४ 


०५ 


०६ 


०७ 


०८ 


० ९ 


१० 


११ 


१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 

२६ 

२७ 


२८ 


२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 


अनुसूची एक 

संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 


गट क्र . 


१४८ पै . 


१४७ पै . 


१४७ पै . 


१४२ पै . 

१४१ पै . 


१४१ पै . 


नदी 


७० पै . 


सार्वजनिक रोड 


७० पै . 


७० पै . 


७० पै . 

७० पै . 


७० पै . 


७० पै . 

७० पै . 

७० पै . 

६७ पै . 

६७ पै . 


६७ पै . 


, 


६६ पै . 


सार्वजनिक रोड 


६६ 


पै . 


६६ पै . 


६६ पै . 


६६ पै . 


६६ पै . 


७५ पै . 


तालुक : - अर्धापूर 


७५ पै . 

७५ पै . 
७५ पै . 

कॅनॉल 

७६ पै . 


संपादीत क्षेत्र 

हे . आर मध्ये 

००.३२ 

००.० ९ 

००.४३ 

00.99 

00.90 

००.४३ 

००.१३ 

००.०४ 

००.२२ 

००.२ ९ 

००.२५ 

००.१४ 

००.१३ 

००.० ९ 

००.११ 


००.३६ 

००.२६ 

००.१७ 

००.२२ 

००.१६ 

००.०८ 


00.00 

००.० ९ 

००.११ 

००.२ ९ 


00.0 


भाग १ - पुरवणी 


00.09 
००.२१ 

००.२७ 

००.२५ 

००.०४ 

००.०८ 

००.३८ 


जिल्हा : - नांदेड 

चौ.मी. 


३६ 

९ २ 

१६ 

१० 

१२ 

११ 

१६ 


:: g : g g ठ्ठ जै 88 8 8 ले ऊ : र 


१० 


७१ 


८० 


५० 


०५ 


६८ 


२० 


३५ 


२० 


१० 


३७ 


७५ 


१० 


१३ 

२५ 


७५ 


३२ 


ल ल 8 : : g 


३५ 

१० 


२० 


५० 


औरंगाबाद विभाग 


३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 


७७ पै . 

५८ पै . 


५७ पै . 

५५ पै . 


५५ पै . 

५५ पै . 

५५ पै . 

५५ पै . 

५५ पै . 

५५ पै . 

५५ पै . 

५५ पै . 


५५ पै . 


एकूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


00.00 


00.09 

००.०२ 

००.१५ 

००.१७ 

००.१४ 

००.११ 

००.१७ 

००.२२ 

००.१७ 


३५ 

१८ 


६० 

१० 

१० 

२० 

०५ 

१० 


दिनांकः -१० / ०८ / २०२२ 
ठिकाण : - नांदेड 


२० 

१० 

००.१ ९ 

२३ 
६० 

००.१६ 

००.०२ 

७४ 

०८ हे . १४ आर १६ चौ.मी. 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन 
रामा -२४७ ता . अर्धापूर व ता . नांदेड या कामाकरिता मौजे बामणी ता . 
अर्धापूर जि . नांदेड . 

प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन : - कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
नांदेड . 

समाजाला मिळणारे लाभ : पायाभूत सुविधा 


अनुसूची तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची चार 

भूसंपादन जनतेच्या पायाभूत सुविधासाठी होत असल्याने प्रभाव निर्धारण 
अभ्यास करणा - या अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही . अनुसूची 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पातलसिका क्र . २ नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( लतिफ पठाण ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड . 


२१ ९९ 


२१ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पातलसिका क्र .२ नांदेड यांजकडून 
दिनांक : -१०/०८/२०२२ 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचिता नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 

क्र .२०२१ / उपजि / भूसं / पात / लसिंकाक्रं .२ / मौ . खुरगांव / सिआर -१० 
ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण 
१ ९ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी , आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पातलसिका क्र . २ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


२२०० 


गावः मौ . खुरगांव 

तालुक : - नांदेड 

जिल्हा : - नांदेड 
अ.क्र . भूमापन क्र . संपादीत क्षेत्र अ.क्र . भूमापन क्र . संपादीत क्षेत्र 
किंवा गट हे . आर मध्ये 

किंवा गट हे . आर मध्ये 


०१ 

०२ 

०३ 

०४ 

०५ 

०६ 

०७ 

०८ 

० ९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 
संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 


१६ 

१७ 

१८ 


क्र . 

११० पै . 

११० पै . 

१११ पै . 

१११ पै . 

१०५ पै . 

१०६ पै . 

१०६ पै . 

११३ पै . 

११३ पै . 

११३ पै . 

११३ पै . 

११३ पै . 

११४ पै . 

११ ९ पै . 


११ ९ पै . 

१७ पै . 


१ ९ पै . 

१ ९ पै . 


०.०५ 

०.२२ 

०.३ ९ 

०.१२ 

०.३ ९ 

०.४७ 

०.१४ 

०.०८ 

०.०७ 

०.०६ 

०.०६ 

०.१० 


०.३७ 

०.१८ 


०.० ९ 

०.१८ 


०.०२ 

०.४ ९ 


१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 


२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

एकूण 


क्र . 

१८ पै . 


88 


२४ 


०.२८ 

०.०६ 

०.३४ 

०.० ९ 

०.४१ 

०.३० 

०.०६ 

२७ 

०१.६२ 

२ ९ पै . 

०.०८ 

२ ९ पै . 

०.०२ 

२ ९ पै . 

०.१५ 

२ ९ पै . 

०.१८ 

२ ९ पै . ०.७८ 

२ ९ पै . 

३० पै . 
०.१७ 
०८ हे . १८ आर 


२३ पै . 

२३ पै . 


०.०५ 

०.०८ 


२६ पै . 

२६ पै . 

१४ पै . 

१४ पै . 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन 
रामा -२४७ ता . अर्धापूर व ता . नांदेड या कामाकरिता मौजे खुरगांव ता . 
नांदेड जि . नांदेड . 


प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन : - कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
नांदेड . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - पायाभूत सुविधा 


अनुसूची तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची चार 

भूसंपादन जनतेच्या पायाभूत सुविधासाठी होत असल्याने प्रभाव निर्धारण 
अभ्यास करणा - या अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : - १०/०८/२०२२ 
ठिकाण : - नांदेड 


( लतिफ पठाण ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड . 


भाग १ - पुरवणी 


२२ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पातलसिका क्र .२ नांदेड यांजकडून 
प्रारंभीक अधिसूचना कलम -११ 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचिता नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र .२०२१ / उपजि / भूसं / पात / लसिंकाक्रं .२ / मौ.दाभड / सिआर -१३ 
ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकिर्ण १ ९ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या 
खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


- 


T 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी , आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन ) पातलसिका क्र .२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गावः मौ . दाभड 
अ.क्र . भूमापन क्र . किंव 


०१ 

०२ 

०३ 

०४ 

०५ 


अनुसूची एक 

संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 


०६ 

०७ 

०८ 

० ९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


गट क्र . 

२६० पै . 


२६० पै . 

२७६ पै . 

२७६ पै . 

२७६ पै . 

२७५ पै . 

२७५ पै . 

रस्ता 

२७२ पै . 

कॅनॉल 

कॅनॉल 


२३ पै . 


२३ पै . 

२३ पै . 


एकूण 


तालुकः- अर्धापूर जिल्हा : - नांदेड 
संपादीत क्षेत्र चौ.मी. 
हे . आर मध्ये 

००.८१ 


००.२ ९ 

००.०७ 

००.१४ 


00.00 


००.२६ 

००.५५ 

००.०५ 

००.३४ 

००.२० 

००.११ 


F 


00.00 


५० 


५० 

५६ 

५३ 

१५ 

२४ 

७२ 

९ ८ 

१० 


५२ 

९ ० 

५४ 
७७ 


००.२७ 

००.०७ 

२५ 

०३ हे . २३ आर २६ चौ.मी. 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन 
रामा- २४७ ता . अर्धापूर व ता . नांदेड या कामाकरिता मौजे दाभड ता . 
अर्धापूर जि . नांदेड . 

प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन : - कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
नांदेड . 

समाजाला मिळणारे लाभः - पायाभूत सुविधा 


अनुसूची तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची चार 

भूसंपादन जनतेच्या पायाभूत सुविधासाठी होत असल्याने प्रभाव निर्धारण 
अभ्यास करणा - या अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही . अनुसूची 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : - १०/०८/२०२२ 
ठिकाणः- नांदेड 


( लतिफ पठाण ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड . 


२२०१ 


२३ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पातलसिका क्र .२ नांदेड यांजकडून 
प्रारंभीक अधिसूचना कलम ११ 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचिता नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र .२०२० / उपजि / भूसं / पात / लसिंकाक्रं .२ / मौ.असरजन / सिआर -७ 
ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ 
च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण १ ९ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


- 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी , आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


२२०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन ) पातलसिंका क्र .२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


09 


अनुसूची एक 

संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावः मौ.असरजन 
अ.क्र . भूमापन क्र.किंव 

गट क्र . 

१२० 

एकूण 


· 


तालुक : - नांदेड जिल्हा : - नांदेड 

संपादीत क्षेत्र हे . आर मध्ये 


०६ हे . १४ आर 

०६ हे . १४ आर 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांवः- नांदेड येथे प्रस्तावित मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत अन्य 
शासकीय कार्यालय , इमारती व शासकीय निवासस्थाने बांधकामाकरिता 
साईट नं . ६ व ७ ( गट क्रं .१११ ते १२० ) ची जमीन संपादन करणे मौ . 
असरजन ता . जि . नांदेड गट क्र . १२० ( अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव ) 
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णनः- कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
नांदेड . 

समाजाला मिळणारे लाभ : पायाभूत सुविधा 


अनुसूची तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची चार 

भूसंपादन जनतेच्या पायाभूत सुविधासाठी होत असल्याने प्रभाव निर्धारण 
अभ्यास करणा - या अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही . अनुसूची 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पातलसिका क्र . २ नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : - १२/०८/२०२२ 
ठिकाण : - नांदेड 


( लतिफ पठाण ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड . 


२४ 

उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांजकडून 
शुध्दीपत्रक 

ज्या अर्थी , कलम १ ९ अधिसुचना क्र . २०१ ९ / एलएनक्यु / सिआर / 
११/२०१३ , दिनांक ० ९ / ते १५ डिसेंबर २०२१ अन्वये म . शा . राजपत्र भाग 
क्रमांक ०१ पान नंबर १२१३ ते १२१६ अन्वये कलम १ ९ ची अधिसुचना 
प्रसिध्द झाली त्याची दुरुस्ती खालील प्रमाणे आहे . 

जिल्हा बीड तालूका- आष्टी , गांव हातोला , ता . आष्टी , जि . बीड 


करिता 


वाचावे 

क्षेत्र ( हे आर ) 

४५/११० 

४५/११० 

४५/११० 

६०/१२५ 

०.०४ 

६०/१२५ 

प्रयोजन : - जमिन संपादन अहमदनगर - बीड - परळी ( वै . ) नविन 
रेल्वे मार्ग अति मौजे हातोला , ता . आष्टी , जि . बीड . 
दिनांक - २२/०८/२०२२ . 


स.नं. / ग.नं. 


भाग १ - पुरवणी 


४५/११० 


०.०८ 

०.०४ 


०.०१ 

०.० ९ 

०.०६ 

०.१२ 


प्रमोद कुदळे , 
उपविभागिय अधिकारी पाटोदा , 


२५ 

सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त , सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , जालना 
यांजकडून 

जाहीर प्रगटन 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नियम १ ९ ५१ 
( अनुसूची १८ - अ ) ( नियम ३ ९ - अ ) 
चौकशी क्रं . २४६ / २०२२ . 


व 

विश्वस्तव्यवस्थेचे नांव व नोंदणी क्रमांक : - सुवर्णलंकार विविध विकास 
मंडळ , जाफ्राबाद जि . जालना एफ - २०१५ ( जालना ) 


यास , 

क्र .४३२ / २२.- उपरिनामित सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेचे कागदपत्र 
कार्यालयातुन गहाळ झाल्यामुळे , त्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे . 

आपण , वरील सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेमध्ये हिसंबंधी असणा - या 
विश्वस्तांपैकी किंवा व्यक्तीपैकी एक असल्यने , असा पुर्नरचितअभिलेख 
अंतीम व निर्णायक म्हणून का समजण्यात येऊ नये याबद्दल , ही नोटीस 
प्रसिध्द झाल्यापासून तीस दिवसांच्या मुदतीमध्ये , लेखी कारण दर्शविण्याबाबत 
फर्मविण्यात येत आहे . 


हरकती , कोणत्याही असल्यास , त्यासंबंधीची कारणे देऊन , खाली 
सही करणाराकडे , एकतर जातीने किंवा याथेचितरित्या प्राधिकृत केलेल्या 
एजंटामार्फत किंवा नोंदणीकृत डाकेने सादर करण्यात येतील . निर्दीष्ट 
मुदतीत , कोणत्याही हरकती मिळाल्या नाही तर , पनर्रचित अभिलेख हा 
अंतीम व निर्णायक समजण्यात येईल . 


सु . भि . माने 

सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , जालना विभाग , जालना . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . १८ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 

मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगरपरिषद उस्मानाबाद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
३७ अन्वये सुचना 


जाहिर सुचना 

क्र . ४१०० / २०२२.- ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहराची ( वाढीव हद्द ) 
विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 
१ ९ ६६ च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास 
विभागाची अधिसुचना क्र . टीपीएस -३४१५ / १३ ९ ३ / सीआर -२५३ / २०१५ / नवि 
३० दि . ० ९ / ० ९ / २०१६ अन्वये मंजुर झाली असुन , ती दि . ०३/१२/२०१६ 
पासुन अंमलात आली आहे . 

ज्या अर्थी उस्मानाबाद नगर परिषदेने विशेष सभा विषय क्र . ०३ दि . 
२२/१२/२०२१ अन्वये मंजुर विकास योजना मध्ये उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ अन्वये खालील फेरबदल करावयाचे ठरविले आहे . 


मंजुर विकास योजनेनुसार प्रयोजन 

उस्मानाबाद शहराच्या मंजुर विकास योजनेतील सर्वे नं . ३८७ मधील 
जमीन शेती तथा नाविकास विभागामध्ये असल्याचे दिसून येते . ( अंदाजे 
क्षेत्रफळ ६ हेक्टर २६ आर ) ( भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ) 


औ भाग १ अ -१८ 


५५ 


प्रस्तावित फेरबदल 

उस्मानाबाद शहराच्या मंजुर विकास योजनेतील सर्वे नं . ३८७ मधील 
जमीन शेती तथा नाविकास विभागामध्ये असल्याचे दिसुन येते ( अंदाजे 
क्षेत्रफळ ६ हेक्टर २६ आर ) शेती तथा नाविकास विभागातुन ( भाग नकाशामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे ) वगळून सदरील क्षेत्र रहिवाशी विभागामध्ये समाविष्ट 
करणे . 


वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगात दर्शविण्यात 
आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडुन सुचना व 
हरकती मागविण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये सुचना 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . त्या अर्थी जे नागरिक हि सुचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या 
सुचना आणि हरकती लेखी स्वरुपात उस्मानाबाद नगर परिषद उस्मानाबाद 
कार्यालयात सादर करतील त्यांचा विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम 
मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी उस्मानाबाद नगर परिषद करेल . 

उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा भाग 
नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल . 

नगर परिषद कार्यालय , उस्मानाबाद 

दिनांक १८/०८/२०२२ . 


( हरिकल्याण येलगट्टे ) 
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक 
नगर परिषद उस्मानाबाद . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ : भाद्रपद , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


By The President Municipal Council Osmanabad 
Public Notice Under Section 37 of Maharashtra Regional 
and Town Planning Act 1966 . 

Out No. 4100/2022 , Date : 18/08/2022 . 

Public Notice 

Whereas the second revised development plan of 
Osmanabad has been sanctioned as per Maharashtra regional 
and town planning act 1966 section 31 ( 1 ) by Urban Develop 
ment Department in Government of Maharashtra . Notification 
No TPS - 3415 / 1393 / CR - 253 / 2015 / UD - 30 Date 09/09/2016 and 
came into effect from 03/12/2016 . 


Whereas the Osmanabad Municipal Council under its 
General Body resolution No. 03 Date 22/12/2021 has resolved 
to effect the following modification under section 37 ( 1 ) of the 
said Act to the said second revised plan viz . 


As per sanctioned D.P. 

Land Admeasuring tentatively Area 6 Ha . 26 R. in Sy . 
No. 387 under no Development Zone ( As shown in part plan ) 


भाग १ -अ- पुरवणी 


Proposed Modification 

Land Admeasuring tentatively 6 Ha.26 R. in Sy . No. 387 
under no Development is proposed to be deleted from no 
development zone and is proposed to be included in 
residential zone . 

And whereas , the notice is hereby published as required 
under section 37 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions 
and objections from public on said modification , those per 
sons who will give their suggestions and objections in writ 
ing to the council within one month from the publication of 
this notice , in Maharahstra Government Official Gazette will 
be considered by the council before submitting the said pro 
posal to Government for sanction . 

The part plan showing the proposed modification to the 
said development plan is kept open for inspection of public in 
the office of municial council on all the working days . 
Osmanabad 

Date : 18/08/2022 . 


( Harikalyan Yelgatte ) 

Chief Officer & Administrator 
Municipal Council , Osmanabad 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


